“विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुस्वरूपात 
मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरूपात थेट 
लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT) करणेबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिसीटी-२३१८/प्र.क्र.१०१/का.१४१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ४ जुले, २०१८. 


पहा: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-डिसीटी-२३१६/प्र.क्र.१३३/का.१४१७, 
दिनांक ५/१२/२०१६ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डिसीटी-२३१८/प्र.क्र.२९/का-१४१७ 
दिनांक १२/४/२०१८ 


प्रस्तावना : 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डिसीटी-२३१६/प्र.क्र.१३३/का.१४१७, 


दिनांक ५ डिसेंबर, २०१६ अन्वये शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये ज्या ठिकाणी 


शासनाद्वारे वस्तू स्वरुपात अनुदान देण्यात येत आहे, त्या ठिकाणी वस्तू स्वरुपात अनुदान 


देण्याऐवजी रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करण्याबाबत निर्णय 


घेण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयातील “परिशिष्ट-अ” मध्ये “अ.क्र.८” येथे “गणवेश” 


ही वस्तू दर्शविण्यात आली आहे. 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत 


मोफत गणवेठा योजनेअंतर्गत पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना २ गणवेश संच देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 


रु.२०० याप्रमाणे एकूण रु.४०० याप्रमाणे तरतूद करण्यात येते. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत 


मोफत गणवेश योजनेच्या लाभाचे हस्तांतरण पात्र शालेय विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर 


करण्यासाठी शून्य PAPA बँक खाते उघडणेबाबत बँका सहकार्य करत नाहीत. बँक 


व्यवहारासाठी SMS शुल्क, GST शुल्क, किमान रक्‍कम Beh (Minimum Balance 


Charges) अशी विविध प्रकारची शुल्क आकारणी बँकांकडून करण्यात येत असल्याने 


विद्यार्थ्यांना गणवेशाच्या लाभाची पूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. सबब, व्यापक लोकहिताच्या 


दृष्टीने वस्तुस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक 


खात्यात (DBT) करणेबाबतच्या प्रक्रियेतून “गणवेहा” ही वस्तू चालू शैक्षणिक वर्षाकरीता (सन 


२०१८-१९) वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासननिर्णयक्रमांकः डिसीटी-२३१८/प्र.क्र.१०१/का.१४१७ 


शासन निर्णय- 


शालेय शिक्षण विभागाची “शाळेय गणवेश योजना” थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) 


प्रक्रियेमधून वगळण्याबाबतच्या प्रस्तावास संदर्भ क्रमांक २ येथील छाननी समितीने दिलेल्या 


अभिप्रायानुसार नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-डिसीटी-२३१६/प्र.क्र.१३३/ 


का.१४१७, दिनांक ५ डिसेंबर, २०१६, “परिशिष्ट-अ” मधील “अ.क्र.८” येथे दर्शविण्यात 


आलेली “MUTA” ही वस्तू फक्‍त चालू शैक्षणिक वर्षाकरीता (सन २०१८-१९) वगळण्यात येत 


आहे. विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख 


स्वरूपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT) करणेबाबतची प्रक्रिया या प्रकरणी लागू 
राहणार नाही. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०७०४११४४३५३३१६ 


असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
Priyanka Ranjan १५०५५०५00५ 


2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae44 
359¢483f3e1b0d4450728d0, cn=Priyanka Ranjan 


Chhapwale ae 


Date: 2018.07.04 12:34:07 +05'30' 


(प्रियांका रं.छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सवी. 
७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, (महाराष्ट्र-१/२), मुंबई/नागपूर. 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१०. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (पत्राने). 
११. महासंचालक,युआयडी प्रादेशिक कार्यालय, सातवा मजला, एमटीएनएल 
बिल्डिंग, जी. डी. सोमानी मार्ग, कफ परेड, मुंबई-४००००५. 


gestae 


शासननिर्णयक्रमांकः डिसीटी-२३१८/प्र.क्र.१०१/का.१४१७ 


१२. महाव्यवस्थापक, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती, बँक ऑफ महाराष्ट्र, केंद्रीय 
कार्यालय, लोकमंगल, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे ०५. 

१३. विभागीय आयुक्त, सर्व. 

१४. जिल्हाधिकारी, सर्व 

१५. व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक (सवी 

१६. जिल्हा माहिती अधिकारी (सवी 

१७. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१८. निवडनस्ती, कार्यासन १४१७. 


पृष्ठ$पैकी३ 


